राजशिष्टाचार विभागांतर्गत सह्याद्री व नंदगिरी 
राज्य अतिथीगृहांच्या आस्थापनेवरील पदांचा 
सुधारीत आकृतीबंध 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-२०१७/ प्र.क.१३१/३१-ब 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक:-०९ मार्च,२०२१. 


वाचा: १) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय- सअगृ-२००१/प्र.क्र.१३७/२००१/३१ (RT), 
दिनांक १७.०६.२००८ 
२) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र. पदनि०६१७/प्र.क्र.२०/आपुक, दिनांक २९.६.२०१७३) 
3) वित्त विभागाचे क्र. पदनि-२०२०/प्र.क्र.३४/२०/आपुक, दिनांक २८.१२.२०२० चे पत्र व 
त्यासोबतचे उच्चस्तरीय सचिव समितीच्या दि. ०९.१२.२०२० रोजीच्या बैठकीचे कार्यवृत्त. 
प्रस्तावना:- 


प्रशासकीय विभाग व त्यांच्या अधिपत्याखालील कार्यालयातील मंजूर पदांचा आढावा 
घेवून सुधारित आकृतीबंध निश्चित करण्याबाबतचे निर्देश वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन क्रमांक-२ येथील 
शासन परिपत्रकान्वये देण्यात आळेल आहेत. त्यानुसार सह्याद्री व नंदगिरी राज्य अतिथीगृहाच्या 
आस्थापनेवरील मंजूर पदांचा आढावा घेवून सुधारित आकृतीबंध निश्चित करण्याबाबतचा प्रस्ताव 
मा.मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या उच्चस्तरीय सचिव समितीसमोर 
ठेवण्यात आला होता. सदर समितीच्या दिनांक ०९.१२.२०२० रोजी झालेल्या सन २०२० मधील 
तिस-या बैठकीत सह्याद्री व नंदगिरी राज्य अतिथीगृहाच्या आस्थापनेवरील पदांचा आकृतीबंध मंजूर 
करण्यात आला आहे. 
शासन निर्णय :- 


प्रस्तावनेत नमूद केल्याप्रमाणे सह्याद्री व नंदगिरी राज्य अतिथीगृहांच्या पदांचा आढावा 
घेऊन सह्याद्री व नंदगिरी राज्य अतिथीगृहाच्या आस्थापनेवर सोबत जोडलेल्या विवरणपत्र “अ” व 
“ब” नुसार एकूण ८० नियमित पदे व २ अधिसंख्य पदे मंजूर करण्यास, तसेच, ५ मनुष्यबळसंख्येच्या 
प्रमाणात सेवा बाह्ययंत्रणेद्वारे घेण्यास मंजूरी देण्यात येत आहे. 


२. सह्याद्री व नंदगिरी राज्य अतिथीगृहांच्या आस्थापनेवरील २३ संवर्गापैकी १५ संवर्गाचे 
एकत्रीकरण करुन ३ संवर्ग करण्यात आले आहेत. २ नवीन संवर्ग निर्माण करण्यात आले आहेत. १५ 
संवर्ग मृत करण्यात आले आहेत. सुधारीत आकृतीबंधात एकूण १० संवर्ग तयार केले आहेत. 


३. सह्याद्री व नंदगिरी या राज्य अतिथीगृहाच्या आस्थापनेवर, सहायक व्यवस्थापक 
(२- पदे), मुख्य बटलर (९- पदे), भांडारपाल (१-पद) व खानसामा (2- पदे) sail एकूण १४ नवीन पदे 
निर्माण करण्यात येत आहेत. 

४. लिपिक-टंकलेखक, दुरध्वनी चालक व स्त्री स्वागतकार हे ३ संवर्ग एकत्र करून 
लिपिक- टंकलेखक (गट-क) (एस-६: १९९००-६३२००) हा एकच संवर्ग करण्यात आला असून या 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०१७/ प्र.क.१३१/३१-ब 


संवर्गाची of पदे मंजूर करण्यात आली आहेत. गट-ड संवर्गातील बटलर, रूमबॉय, बटलर-१, 
बटलर-२, रूम ACSC व वेटर हे ६ संवर्ग एकत्रित करुन बटलर (गट-ड) (एस-२: १५३००-४८७००) हा 
एकच संवर्ग करण्यात आला असून या संवर्गाची ३२ पदे मंजूर करण्यात आली आहेत. तसेच 
खानसामा-१, खानसामा-२, पॅन्ट्रीमन, EARN, मेड सर्व्हंट व हेल्पर हे ६ संवर्ग एकत्रित करुन किचन 
हेल्पर (गट-ड) (एस-२: १५३००-४८७००) हा एकच संवर्ग करण्यात आला असून या संवर्गाची १३ पदे 
मंजूर करण्यात आली आहेत. 
ठु. विवरणपत्र “at” Fey दर्शविलेले १५ संवर्ग मृत संवर्ग म्हणून घोषित करण्यात येत आहेत. 
मृत संवर्गापैकी, दुरध्वनी चालक, बटलर-१ व बटलर-२, तसेच खानसामा-१ व खानसामा-२ या पदावर 
कार्यरत कर्मचा-यांचे वेतन संरक्षित होईल. 
Ge विवरणपत्र “ब” मध्ये नमूद, हमाल व सफाईगार हे संवर्ग मृत करण्यात आले असून 
अनुक्रमे हमालाची २ व सफाईगाराची ३ पदे बाह्ययंत्रणेद्वारे भरण्यास मंजूरी देण्यात आली आहे. हमाल 
व सफाईगार या दोन संवर्गामध्ये प्रत्येकी १ कर्मचारी कार्यरत असल्यामुळे दोन्ही संवर्गात प्रत्येकी १ अशी 
एकूण 2 अधिसंख्य पदे निर्माण करण्यात आली आहेत. सदर २ पदे संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या 
सेवानिवृत्तीपर्यंत कार्यरत राहणार आहेत. सदर पदे सेवानिवृत्ती/राजीनामा/मृत्यु इ. कारणामुळे रिक्‍त 
झाल्यानंतर सदर पदांच्या सेवा बाह्ययंत्रणेद्दारे उपलब्ध करुन घेण्यात येतील. सदर २ संवर्गातील ५ 
पदांच्या सेवा, वित्त विभागाच्या दि. २७.०९.२०१०, दि. ०२.०२.२०१३, दि. ०२.१२.२०१३, दि. 
०२.०८.२०१६ व दि. ३०.०९.२०२० च्या शासन परिपत्रकातील सुचनांनुसार बाह्ययंत्रणेमार्फत गरजेनुसार 
उपलब्ध करून घेण्यात येतील. 
छ. सह्याद्री व नंदगिरी या राज्य अतिथीगृहाच्या आस्थापनेवरील पदांकरीता होणारा खर्च 
मागणी क्र. ए-४, २०५२, सचिवालय सर्वसाधारण सेवा, ००-९० सचिवालय (००) (००) (०२) सामान्य 
प्रशासन विभाग, राजशिष्टाचार शाखा (२०५२०१२३) ०१- वेतन या लेखाशीर्षाखालील मंजूर 
अनुदानातून भागविण्यात यावा. 
é. हा शासन निर्णय उच्चस्तरीय सचिव समितीच्या दिनांक 08.92.2020 रोजी झालेल्या 
सन २०२० मधील तिस-या बैठकीतील कार्यवृत्तातील मान्यतेस अनुसरुन व वित्त विभाग अनौ.सं.क्र. 
२९/आपुक, दिनांक २६.०२.२०२१ अन्वये मिळालेल्या सहमतीस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 
र्‌, सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७५५/.॥१0/99॥॥9.90५९.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२१०३०९१६५६०३९५०७ 
असा आहे. सदर आदेश डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नांवाने, 


SAT | 5 H KA R 3 H A RI = Maharashtra, O = Government Of Maharashtra, OU 
JONDHALE ee 
(AAT जोंधळे) 
सोबत-विवरणपत्र-अव ब सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


Digitally signed by SATISH KARBHARI JONDHALE 
DN: CN = SATISH KARBHARI JONDHALE, C = IN, S 


१) मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन यांचे सह सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०१७/ प्र.क.१३१/३१-ब 


२) अपर मुख्य सचिव (सेवा),सा.प्र.वि., मंत्रालय, मुंबई-३२ 

३) अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

४) प्रधान सचिव (ले व को), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

५) प्रधान सचिव व मुख्य राजशिष्टाचार अधिकारी, राजशिष्टाचार विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
६) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१, मुंबई/महाराष्ट्र-२, नागपूर. 
७) महालेखापाल (लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई/महाराष्ट्र-२, नागपूर. 

८) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

९) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

१०) वित्त विभाग, आपुक/ व्यय-४ मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ . 

११) व्यवस्थापक, सह्याद्री राज्य अतिथीगृह, मलबार हिल, मुंबई. 

१२) सहायक व्यवस्थापक, नंदगिरी राज्य अतिथीगृह, विलेपाले, मुंबई 

१३) निवड नस्ती 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


विवरणपत्र-अ 


शासन निर्णय क्रमांक-संकीर्ण-२०१७/प्र.क्र.१३१/३१-ब, दिनांक -०९ मार्च,२०२१ चे सहपत्र 


सह्याद्री व नंदगिरी राज्य अतिथीगृहांच्या आस्थापनेवरील मंजूर पदांचा आकृतीबंध 


अ. पदनाम वेतनश्रेणी सध्याची सुधारीत आकृतीबंध 
क्र ७ व्या वेतन आयोगानुसार । मंजूर पदे 
al २ ३ 8 षु 
गट ब (अराजपत्रित) 
fq | व्यवस्थापक एस-१५:४१८००-१३२३०० | १ |. १| 
गट क 
२ | सहायक एस-१०: २९२००-९२३०० ३ (३-- नविन पदे २) ५ 
व्यवस्थापक 
3. | लिपिक एस-६: 92200-§3200 3 लिपिक-टंकलेखक = ६ पदे 
टंकलेखक (एस-६: १९९००-६२३२००) 
| दुरध्वनी चालक | एस-७: २१७००-६९१०० ६ 
(मृत संवर्ग) 
५ | स्त्री स्वागतकार । एस-७: २१७००-६९१०० १ 
(मृत संवर्ग) 
६ | मुख्य बटलर एस-६: १९९००-६३२०० pd (9 + नविन पदे ९) = Yo 
७ | भांडारपाल एस-६: १९९००-६३२०० Lee नविन पद १ 
गटड 
खानसामा एस-७: २१७००-६९१०० षु (4 + नविन पदे २) ७ 
९ । स्टोअरमन एस-३: १६६००-५२४०० २ २ 
१० | बटलर एस-२: १५३००-४८७०० शिंआ बटलर > >र२ पदे 
fae रूमबॉय एस-२: १५३००-४८७०० १२ (एस-२: १५३००-४८७००) 
(मृत संवग) 
१२ | बटलर-१ एस-५: १८०००-५६९०० १ 
(मृत संवर्ग) 
१३ | बटलर-२ एस-३: १६६००-५२४०० १ 
(मृत संवर्ग) 
| रुम अटेडन्ट एस-२: १५३००-४८७०० २ 
(मृत संवर्ग) 
१५ | वेटर एस-२: १५३००-४८७०० १६ 
(मृत संवर्ग) 
१६ । शिपाई एस-२: १५३००-४८७०० ३ 3 
१७ | किचन हेल्पर एस-२: १५३००-४८७०० | 0 | किचनहेल्पर = १३ पदे 
१८ | खानसामा-१ एस-७: २१७००-६९१०० १ (एस-२: १५३००-४८७००) 
(मृत संवर्ग) 
१९ | खानसामा-२ एस-३: १६६००-५२४०० २ 
(मृत संवर्ग) 


20 पॅन्ट्रीमन एस-२: १५३००-४८७०० २ 
(मृत संवर्ग) 
२१ | प्लेटवाऱर एस-२: १५३००-४८७०० २ 
(मृत संवर्ग) 
22 ।मेडसर्व्हंट एस-२: १५३००-४८७०० ४ 
(मृत संवर्ग) 
२३ । हेल्पर एस-२: १५३००-४८७०० २ 
(मृत संवर्ग) 
२४ | हमाल एस-२: १५३००-४८७०० २ १ अधिसंख्य पद 
(मृत संवर्ग) 
२५ | सफाईगार एस-२: १५३००-४८७०० ३ १ अधिसंख्य पद 
(मृत संवर्ग) 
एकूण | ८५ ८० नियमित पदे (६६ -- १४ 
नविन पदे) + २ अधिसंख्य पदे 


Digitally signed by SATISH KARBHARI 


SATISH KARBHAR] -ononate 


JONDHALE 


DN: CN = SATISH KARBHARI JONDHALE, C = 
IN, S = Maharashtra, O = Government Of 
Maharashtra, OU = GENERAL 
ADMINISTRATION DEPARTMENT 

Date: 2021.03.09 17:03:08 +05'30' 


(सतिश जोंधळे) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


सह्याद्री व नंदगिरी या राज्य अतिथीगृहांच्या आस्थापनेवर खालील सेवा त्यापुढे 
दर्शविलेल्या मनुष्यबळाच्या मर्यादेत गरजेनुसार बाह्यस्त्रोताद्वारे घेण्यास मान्यता देण्यात येत 
आहे. हमाल संवर्गात सध्या कार्यरत १ पद व सफाईगार संवर्गात सध्या कार्यरत १ पद अशी एकूण 
२ पदे अधिसंख्य म्हणून गणण्यात येतील. सदर पदावरील व्यक्‍ती सेवानिवृत्त/राजीनामा/मृत्यु 
इ. कारणामुळे रिक्‍त झाल्यानंतर सदर पदे बाह्यस्रोताद्वारे भरण्यात येतील. 


अ.क्र सेवा शिका ळा 


१ हमाल Q 


2 सफाईंगार ३ 


एकूण षु 


Digitally signed by SATISH KARBHARI JONDHALE 
SATISH KARBHARI = c 
JONDHALE oa 
(सतिठडा जोंधळे) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


